सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात 
आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. ३२१२९- 
३२१३१/२०११ प्रकरणी शासनाची बाजू मांडण्यासाठी 
विशेष समुपदेश्ी (Special Counsel) म्हणून अँड.कपील 
fas यांची नियुक्ती करणेबाबत तसेच त्यांची 
व्यावसायिक फी अदा करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.१११/का.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
७ वा मजला, विस्तार, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
तारीख: ०५.०१.२०२१. 


वाचा - 
१) शासन पत्र, विधि व न्याय विभाग क्रमांकः ४११-२०२०/८, दि.२७.१०.२०२० 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, १६ जून, २०१७ 


प्रस्तावना - 

सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 
३२१२९-३२१३१/२०११ प्रकरणी शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशोष समुपदेशी (Special 
Counsel) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेले अँड.कपील सिब्बल यांची व्यावसायिक फी अदा करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 
३२१२९-३२१३१/२०११ प्रकरणी शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशेष समुपदेशी (Special 
Counsel) म्हणून अँड.कपील सिब्बल यांची नियुक्‍ती करण्यास व त्यांची फी अदा करण्यास विधि व न्याय 
विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन पत्रान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन अँड.कपील 
सिब्बल विशेष, समुपदेशी (Special Counsel यांची उपरोक्त याचिकेप्रकरणी शासनाची बाजू मांडण्यासाठी 
विशेष समुपदेशी (Special Counsel) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत असून त्यांना पुढीलप्रमाणे फी अदा 
करण्यास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे- 

१) अँड.कपील सिब्बल, विशेष समुपदेशी (Special Counsel) यांना प्रत्येक सुनावणी उपस्थिती व 


सुनावणीपूर्वीची विचारविनिमय फी रु.१०,००,०००/- (रुपये दहा लाख मात्रो. 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.१११/का.४ 


यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक. झेडई-१, 2042, सचिवाळलयीन सर्वसाधारण सेवा, 
२८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर आदेडा विधि व न्याय विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.४११-२०२०/ई, दि.२६.१०.२०२० यांच्या 
सहमतीने तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः विअप्र-२०१५/ प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.१६ जून, २०१७ 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उपविभाग दोन मधीळ अनु क्र.४९, नियम क्रमांक १६६-अ (ii) 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०५१२४२१८२७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Farooq Ahmed N Pathan 
Date: 2021.01.05 15:50:55 +05'30' 


(फा.नू.पठाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
3. अँड.कपील सिब्बल, विशेष समुपदेशी, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद. 
५. विधी व न्याय विभाग (ई शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
६. अवर सचिव (का.२), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी (का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. स्वीय सहाय्यक, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. स्वीय सहाय्यक, सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती, कार्यासन-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


